डॉ. मंजूषा कुलकर्णी सहाय्यक प्राध्यापक, 
शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती, 
यांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण 
आयोग, मुंबई येथील प्रशासकीय अधिकारी 
पदावरून प्रत्यावर्तीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक- बाहआ-२०१८/प्र.क्र.९५/का-०९ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २०/०९/२०२१ 


वाचा : 9) शासन आदेश क्र. बाहआ-२०१८/प्रक्र ९५/का-९ दि. ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 
२) शासन आदेशा क्र. बाहआ-२०१८/प्रक्र ९५/का-९ दि. २ जुले, २०२० 
3) शासन आदेशा क्र. बाहआ-२०१८/प्रक्र ९५/का-९ दि. १५ जून, २०२१ 


शासन आदेठा 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये, डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, सहाय्यक प्राध्यापक, शासकीय 
विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था, अमरावती यांची प्रतिनियुक्तीने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, 
मुंबई या कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली होती. तसेच संदर्भ 
%. 29 ३ येथील आदेशान्वये त्यांच्या प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार डॉ. 
मंजूषा कुलकर्णी या सदर पदावर आज पर्यंत कार्यरत आहेत. 
२. आता डॉ. मंजूषा कुलकर्णी यांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, मुंबई या 
कार्यालयातील प्रशासकीय अधिकारी पदावरून प्रत्यार्पित करण्यात येत असून, त्यांच्या मूळ विभागास 
म्हणजेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येत आहेत. त्यानुसार डॉ. मंजूषा कुलकर्णी 
यांना आज दि.२०/०९/२०२१ (म. नं) सदर पदावरून HTT करण्यात येत आहे. 
३. सदर आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र. क्र.१३७/ 
कार्यासन १२ दि.१७/१२/२०१६ व क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र. क्र.५१०/कार्यासन १२ दि.१६/०२/२०१८ 
मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२०१६४८१७३४३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJENDRA T 


RAJ E N D RA a BN! GN RAJENDRA T BHALWANE, C = 
BHALWAN E pe वभाव, O = Government Of 


Date: 2021.09.20 17:26:18 +05'30' 


(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा. मंत्री (महिला व बाल विकास विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मा. राज्यमंत्री (महिला व बाल विकास विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


Cc WwW A -5 


शासन आदेशा क्रमांकः बाहआ-२०१८/प्र.क्र.१५/का-०९ 


५. प्रधान सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई-३० 

८. स्वीय सहायक, सह सचिव/ उप सचिव (का.०९), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

qo. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रे (पूर्व, मुंबई ५१ 

११. डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, 
वरळी, मुंबई 

१२. निवड नस्ती (का-०९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


